महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक-सदन-२०१८/१२५/प्र.क्र.४३/२०-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २० मे, २०१९ 


प्रति, 
अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव 
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 


विषय :-नवीन महाराष्ट्र सदन व जुने महाराष्ट्र सदन नवी दिल्ली येथील 
कक्षबंध आरक्षणाबाबत. 


महोदय/महोदया, 


नवीन महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथील कक्षबंध आरक्षणाच्या अनुषंगाने दिनांक 


१७.११.२०१८ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णय 


www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आळा आहे. 


२. नवीन महाराष्ट्र सदन व जुने महाराष्ट्र सदन येथीळ आरक्षणाकरीता ई-मेल व 


आरक्षणाच्या चौकशीकरिता दुरध्वनी क्रमांक पुढीलप्रमाणे आहेत. 


ई-मेल दुरध्वनी क्रमांक 


mahasadan@gmail.com ११-२३३८०३१६-२२ 
०११-२३३८०३२८ 
०११-२३३८(७२८९ 


०११-२३३८४२८९ 


३. महाराष्ट्र सदन येथील कक्षबंध आरक्षणाबाबतचे अधिकार सचिव व निवासी आयुक्त, 


महाराष्ट्र सदन यांना प्रदान करण्यात आले आहे. सबब » महाराष्ट्र सदन येथीळ आरक्षणाबाबत 


सदर ई-मेल व दुरध्वनी क्रमांक आपल्या मुख्य व सर्व क्षेत्रीय कार्यालयास कृपया कळविण्यात 


यावेत. महाराष्ट्र सदन येथील कक्षबंध आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे परस्पर 


शासन पत्र क्रमांकः सदन-२०१८/१२५/प्र.क्र.४३/२०-अ 


संपर्क साधण्याच्या सूचना त्यांना देण्यात याव्यात. या दोन्ही सदनातील कक्षबंध आरक्षणाबाबत 


सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन २०-अ येथे प्राप्त होणाऱ्या पत्रव्यवहारावर यापुढे कोणतीही 


कार्यवाही करण्यात येणार नाही. तरी याबाबत कृपया सर्व संबंधितांना निर्देश देण्यात यावेत, ही 
विनंती. 


8. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आली असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०५२११५३५३३७३०७ असा आहे. 


सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला 


Digitally signed by Satish Karbhari Jondhale 


° ७ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
S at | ५ h Ka r b h a rl ou=GAD Protocol, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=96b5b527d7131539d3b3eb3ba523bb3 


J O Nn d h a | e 514dd3d3437a78ac0f73c6d8043215729, 


cn=Satish Karbhari Jondhale 
Date: 2019.05.21 15:42:06 +05'30' 


( AAT जोंधळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सर्व संबंधितांना माहिती व पुढील कार्यवाहीसाठी अग्रेषित 

१) प्रधान सचिव विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

२) सर्व विभागीय आयुक्त. 

३) सर्व जिल्हाधिकारी. 

४) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
५) सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक. 
) 
) 
) 


६) उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
(9 सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
८) सहाय्यक निवासी आयुक्‍त (राजशिष्टाचार), महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


